गुन्हा प्रकटीकरण शाखा, कक्ष ६ व ७ तसेच 
जबरी चोरी व दरोडा विरोधी पथकाच्या 
संयुक्‍त कारवाईत  खंडणीकरीता 
अपहरणाचे सत्र चाळू केलेल्या टोळीतील 
सुत्रधारासह ९ आरोपींना अटक 
केल्याबाबत पोलीस अधिकारी व 
अंमलदारांना विशेष बाब म्हणून रोख 
रक्कमेची बक्षिसे देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गुह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एडब्यूडी-०११५/प्र.क्र.२३९/पोल-०१ 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:-२१ जून, २०१७. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.जीओआर-०६९४/सीआर-२४/पोल-१०, 
दिनांक ३०.०८.१९९६ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.जीओआर-१३०५/प्र.क्र.५०९/पोल-१, 
दिनांक ०७.०५.२००८ 
3) TAM महासंचालक,म.रा., मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/३१/बक्षिस (गु.प्र.शा.-६ व 
७)/पो.आ.-मुंबई/४२/२०१६, दिनांक १२.०२.२०१६ 


प्रस्तावना:- 


गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई यांच्याकडील गु.र.क्र.४५/२०१५ 
( टिळक नगर पोलीस ठाणे येथे नोंदविण्यात आलेला व गुन्हा प्रकटीकरण शाखेकडे वर्ग केलेला गु.र. 
क्र.९५/२०१५) मध्ये आरोपींना अटक करुन गुन्ह्याचा तपास उत्कृष्टपणे केळा आहे. तसेच, सन २०११ ते 
सन २०१५ पर्यंत कोणताही पुरावा मागे न ठेवता, नवनविन शक्कल योजून अपहरण करुन खंडणी वसूल 
करण्याचे तीन गुन्हे उघडकीस आणुन वर्तमान गुन्हयातील ९० टक्के मालमत्ता सदर पथकाने हस्तगत 
केली असून पोलीसांच्या हाती न सापडलेल्या आरोपींना अटक करुन अशा प्रकारच्या अनेक संभाव्य 
गुन्हयांना प्रतिबंध केला आहे. गुन्हयाची उकल कमी कालावधीत करुन सक्रीय गुन्हेगारांना पकडण्यात 
गुन्हा प्रकटीकरण शाखेच्या कक्ष-६ व ७ तसेच जबरी चोरी व दरोडा विरोधी पथकाच्या अधिकारी व 
अंमलदारांना यांनी यश मिळविले आहे. सदर बाब निश्चितच अभिमानास्पद व कौतुकास्पद असल्याने या 
गुन्हयाच्या तपासात सक्रिय असलेल्या अधिकारी/ अंमळलदाराना रोख रक्कमेची बक्षिसे मंजूर 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 
प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे टिळकनगर पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.९५/२०१५ पुढील 
तपासासाठी गुन्हे प्रकटीकरण शाखा यांच्याकडे गु.र.क्र.४५/२०१५, अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः एडब्लूडी-०११५/प्र.क्र.२३९/पोल-१ 


या गुन्ह्याचा यशस्वी तपास करणा-या “परिशिष्ट-अ” येथे नमूद केल्याप्रमाणे ५९ पोलीस अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना प्रशास्तीपत्रकासह एकूण रु.८,००,०००/- (रुपये आठ लाख फक्त) इतक्या रोख रक्कमेची 
बक्षिसे “एक विशेष बाब” म्हणून मंजूर करण्यात येत आहेत. 


2. शासन निर्णय,गृह विभाग, दिनांक ३०.०८.१९९६ च्या “परिशिष्ट- अ” मध्ये नमूद केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वातील (फ)(७) येथील अट “कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या एका महिन्याच्या एकत्रित 
वेतनापेक्षा जास्त रक्‍कम बक्षिस म्हणून देण्यात येवू नये” या प्रकरणी शिथिल करण्यात येत आहे. तसेच, 
ही मंजूर करण्यात आलेली बक्षिसे फक्त याच प्रकरणासाठी ग्राह्य धरण्यात यावीत व ही विशेष बाब मंजूरी 
पूर्वोदहारण समजण्यात येऊ नये. 


३. यावर होणारा खर्च, मागणी क्र. बी-१ “२०५५-पोलीस (००)(१०१) गुन्हे अन्वेषण व दक्षता 
(00)(09) गुन्हे अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई (२०५५ ००३ २) ०५- बक्षिसे” या लेखाशिर्षातून चाळू आर्थिक 
वर्षात उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मधील (ई) नुसार 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १५२/१७/व्यय-७, दिनांक २१.५.२०१७ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर झासन निर्णय » शासनाच्या Wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१७०६२११७३०५७००२९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Tushar Vasantrao 
Mahajan 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Home, 
po: 


Tushar 
Vasatitltag s 


db235979452f3f9e8918118634069a6 
cc7a22b9f, cn=Tushar Vasantrao 


Mahajan याय 
(तुषार महाजन ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्य मंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


०८ “७ AD OO 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडब्लूडी-०११५/प्र.क्र.२३९/पोल-१ 


५. उपसचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. निवड नस्ती/पोल-१ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडब्लूडी-०११५/प्र.क्र.२३९/पोल-१ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एडब्यूडी-०११५/प्र.क्र.२३९/पोल-१ 


दिनांक:- २१ जून, २०१७ चे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. नांव व पदनाम बक्षिसाची रक्‍कम 
रुपये 
डॉ. मोहनकुमार दहिकर पोलीस उपआयुक्त (प्रकटीकरण-१) | प्रशस्तीपत्र 
२. | श्री. प्रफुल चंद्रकांत भोसळे सहाय्यक पोळीस आयुक्त रु.६०,०००/- व 
प्रजास्तीपत्र 
३. श्री. श्रीपाद बाळकृष्ण काळे प्रभारी पोलीस निरीक्षक रु.६०,०००/-व 
प्रजास्तीपत्र 
४. | श्री. व्यंकट भानुदास पाटील प्रभारी पोळीस निरीक्षक रु.२५,०००/-व 
Ware पत्र 
५. | श्री. अशोक सुरगौडा खोत प्रभारी पोलीस निरीक्षक रु.६०,०००/-व 
Ware पत्र 
६. | श्री. प्रविण विनायक तेजाळे पोलीस निरीक्षक रु.५०,०००/- व 
Ware पत्र 
७. | श्री. अशोक धनाजी घाडीगांवकर पोलीस निरीक्षक रु.१५,०००/-व 
Ware पत्र 
८. | श्री. प्रिनाम नामदेव परब पोलीस निरीक्षक रु.५०,०००/-व 
Wael पत्र 
९. श्री. संजय गणपत सुर्वे पोलीस निरीक्षक रु.१५,०००/- व 
Ware पत्र 
4 ०. श्री. विजयकुमार आप्पासाहेब शिदे सहा.पोलीस निरीक्षक रु.२०,०००/- व 
Wael पत्र 
शिंदे १. श्री. संजय माणिकराव भापकर सहा.पोलीस निरीक्षक रु.२०,०००/-व 
Ware पत्र 
१२. श्री. नवनाथ अर्जुन घुगे सहा.पोलीस निरीक्षक रु.२०,०००/- व 
Wael पत्र 
१३. श्री. महेंद्र चंद्रकांत घाग सहा.पोलीस निरीक्षक रु.३०,०००/-व 
Ware पत्र 
१४. श्री. अनिल नारायणराव ढोले सहा.पोलीस निरीक्षक रु.३०,०००/- व 
Wael पत्र 
१५. श्री. प्रविण सर्जराव पाटील सहा.पोलीस निरीक्षक रु.१०,०००/-व 
Wael पत्र 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडब्लूडी-०११५/प्र.क्र.२३९/पोल-१ 


१६. श्री. विजय शामराव ढमाळ सहा.पोलीस निरीक्षक रु.३०,०००/-व 
Wael पत्र 
१७. श्री. नागेश आंबादास पुराणिक सहा.पोलीस निरीक्षक रु.२०,०००/- व 
Wael पत्र 
१८. श्री. अमित रामचंद्र पवार सहा.पोलीस निरीक्षक रु.२०,०००/-व 
Wael पत्र 
१९. श्री. विनोद तुकाराम तावडे सहा.पोलीस निरीक्षक रु.१०,०००/- व 
Wael पत्र 
२०. श्री. गुलझारीलाल दाजी फडतरे सहा.पोलीस निरीक्षक रु.१०,०००/-व 
Ware पत्र 
२१. श्री. अशोक नरसिग पालांडे सहा.पोलीस निरीक्षक रु. १०,०००/- व 
Wael पत्र 
२२. श्री. संजय विश्राम सुर्वे पोळीस उप निरीक्षक ¥.940,000/- व 
प्रशस्ती पत्र 
२३. श्री. विजय राजाराम आंबेकर पोलीस उप निरीक्षक रु.१०,०००/- व 
प्रशस्ती पत्र 
२४. श्री. दिलीप माधवराव सत्रे सहायक पोलीस उप निरीक्षक २००८ | रु.५,०००/-व 
Wael पत्र 
२५. श्री. रामनाथ मच्छींद्र गोसावी पोलीस हवालदार ४२५३ रु.१०,०००/- व 
Wael पत्र 
२६. श्री. प्रभू कोंडीबा बेलकर पोलीस हवालदार २४२९१ ¥.3,000/- व 
Wael पत्र 
२७. श्री. जयवंत चंद्रकांत संकपाळ पोलीस हवालदार. २४९३१ रु.१५,०००/- व 
Ware पत्र 
२८. श्री. जयसिंग आनंदा महाडिक पोलीस हवालदार. २३७४२ रु.७,०००/- व 
Ware पत्र 
२९. श्री. सुनिल आनंदा गाडे पोलीस हवालदार २४६९५ रु.१०,०००/- व 
Ware पत्र 
३०. श्री. हेमंत नागेश राणे पोलीस हवालदार. २५२२५ रु.७,०००/-व 
Wael पत्र 
३१. श्री. अनिल दत्ताराम साटम पोलीस हवालदार. २५३६५ रु.१०,०००/-व 
Wael पत्र 
३२. श्री. मधुकर सखाराम महापदी पोलीस हवालदार. २५४४० रु.३,०००/-व 
Ware पत्र 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडब्लूडी-०११५/प्र.क्र.२३९/पोल-१ 


३३. श्री. सुभाष शांकर मोहिते पोलीस हवालदार. २५६५२ रु.५,०००/- व 
Wael पत्र 
३४. श्री. सुभाष शाहू घोसाळकर पोळीस हवालदार. ९७५३ रु.१५,०००/- व 
Wael पत्र 
३५. श्री. अशोक भगवान Bret पोलीस हवालदार. १०१८३ रु.१०,०००/- व 
Wael पत्र 
३६. श्री. विजय राजाराम महाडिक पोलीस हवालदार २२३८९ रु.५,०००/- व 
Ware पत्र 
३७. श्री. उल्हास वसंत परब पोलीस हवालदार. ७२६७ रु.७,०००/- व 
Ware पत्र 
३८. श्री. संतोष मोघल जाधव पोलीस हवालदार ७७७८ रु.७,०००/- व 
Ware पत्र 
३९. श्री. APA बाबालाल न्यायनिर्गुणे पोलीस हवालदार. २८२२७ | रु.५,०००/-व 
Wael पत्र 
४०. श्री. उदय विठ्ठल शिरसाठ पोलीस हवालदार. २७६३४ रु.१०,०००/- व 
Wael पत्र 
४१. श्री. दयाराम तुकाराम मोहिते पोलीस हवालदार. २४६५१ ¥.4,000/- व 
Wael पत्र 
४२. श्री. विजय रावजी कांबळे पोलीस हवालदार. २४४४२ रु.४,०००/-व 
Wael पत्र 
४३. श्री. गंगाधर सोपान पिलवटे पोलीस नाईक. ३०४८३ रु.३,०००/-व 
Wael पत्र 
४४. श्री. सुधीर बळीराम शिदे पोलीस नाईक. ३२९०० रु.१०,०००/- व 
Ware पत्र 
४५. श्री. नितीन आनंद पालांडे पोलीस नाईक. २८३६१ रु.७,०००/- व 
Ware पत्र 
४६. श्री. सुधीर श्रीराम मोरे पोलीस शिपाई ९६०१०१ रु.१०,०००/-व 
Wael पत्र 
४७. श्री. धनंजय बाळकृष्ण शिंदे पोलीस शिपाई ०१-५४८ रु.७,०००/-व 
Wael पत्र 
४८. श्री. विश्वास तुळशीराम सोनवणे पोलीस शिपाई ०३-६२२ रु.५,०००/-व 
Wael पत्र 
४९. श्री. अजित आबाजी मोहिते पोलीस शिपाई रु.५,०००/- व 
०४-०९१९ Wael पत्र 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडब्लूडी-०११५/प्र.क्र.२३९/पोल-१ 


Go| श्री. संतोष राजेंद्र पवार पोळीस शिपाई रु.३,०००/- व 
०६-०५०५ Ware पत्र 
५१. श्री. मधुकर नामदेव वाघ पोलीस हवालदार चाळक २४१७१ ।रु.३,०००/-व 
Wael पत्र 
५२. श्री. महेश मदन रिळकर पोलीस नाईक चालक ९६१७५७ रु.३,०००/- व 
Wael पत्र 
५३. श्री. नितीन यशवंत चौधरी पोळीस शिपाई चाळक ०७००६९ रु.३,०००/- व 
Wael पत्र 
Gy | श्री. अभिजित अशोक पाटील पोलीस शिपाई ०३-६६२ रु.४,०००/-व 
Wael पत्र 
५५. श्री. नितीन रावसाहेब जाधव पोलीस शिपाई ०१ ८७० रु.३,०००/- व 
Wael पत्र 
५६. श्री. दिपक भागवत कोळी पोलीस शिपाई रु.३,०००/-व 
03-923 Wael पत्र 
५७. श्री. दिनेश काळीदास जोशी पोलीस शिपाई ९७-०६५१ रु.३,०००/- व 
Wael पत्र 
५८. श्री. हिम्मतराव भगवान ANTS TST शिपाई०४-०१२९ रु.३,०००/- व 
Wael पत्र 
५९. श्री. भरत शंकर पवार पोलीस नाईक चालक ३३९११ रु.५,०००/- व 
Wael पत्र 
एकूण रु.८,००,०००/- 
रुपये आठ लाख फक्त 
Tushar 
Vasantrao 
Mahajan xestesrvemociiiam 


( तुषार महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


